श्री. श्रीकांत लोंढे, सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र 
आभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर यांच्या बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/(प्र. क्र. २६१/२०१७)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०१७ 


१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

२) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांचे ३१/१०/२०१७ 
रोजीचे आदेशा 


प्रस्तावना : 


श्री. श्रीकांत लोंढे, सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र आभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर यांनी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती येथे बदली 
मिळणेकरीता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र. 
८१/२०१७ दाखल केला होता. सदर मूळ अर्जाच्या अनुषंगाने मा. न्यायाधिकरणाने 
दि. ३१/१०/२०१७ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. 


“The O.A. is allowed. The Respondent No.1 is directed to take appropriate decision 
on the proposal of respondent No.3 Dated 11/05/2016 and to issue transfer order in respect 
of applicant in any of the posts lying vacant at Amravati. Such transfer order shall be 
issued within six from the date of this order. No order as to costs.” 


मा. न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त आदेशास अनुसरुन श्री. लोंढे, सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र 
अभियांत्रिकी यांच्या बदलीचे आदेठा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


मा. न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त आदेशानुसार तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील नियम ४(४(दोन) नुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिका-याच्या मंजूरीने श्री. लोंढे यांची खाळील स्तंभ-३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विनंती बदली 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/(प्र. क्र. २६१/२०१७)/तांशि-१ 


अ.क्र यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचे कारण 
ay २ ३ PB 
| श्री. श्रीकांत लोढे, सहयोगी प्राध्यापक, | सहयोगी प्राध्यापक,यंत्र आभियांत्रिको, | विनंती बदली 
यंत्र आभियांत्रिकी, शासकीय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर अमरावती येथे रिक्‍त पदावर 
2. श्री. लोंढे यांची विनंती बदली असल्याने त्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 


प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. श्री. लोंढे यांना संबधित संस्थेने तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. श्री. लोंढे यांनी बदली करण्यात आलेल्या संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. बदली 
झालेल्या उपरोक्‍त अध्यापकाची कोणतीही रजा विभागाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात 
येणार नाही. श्री. लोंढे यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधीत विभागीय सह संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी 
करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात संचालक 
तंत्रशिक्षण यांनी शासनास सादर करावा. 


8. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अमंलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अध्यापकाचे कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दि. ३१/१२/२०१७ 
पर्यतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेने काढावे. दि. ०१/०१/२०१८ पासूनचे वेतन 
कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन संबंधित 
अध्यापक बदलीच्या संस्थेत रुजू झाल्यानंतर बदली नंतरच्या संस्थेने काढावे. सदर 
अध्यापकाला दि. १/१/२०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AAT: जबाबदार धरण्यात येईल. 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥/०9॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२२६१५००२५८२०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 


प्रति- 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 


And Technical Education Department, 
a mM e e r postalCode=400032, st=Maharashtr. 


a, 
2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57f45£509bf1 bfO 


bd20c865128a018421¢354bddc5, 


La xX aa a n D ) h e re serialNumber=6ee64cf9b42881 125¢3715a5db341b5 
827¢5743c728bc85f04bb7 1 ff8fc154d6, cn=Sameer 
Laxman Dhere 


Date: 2017.12.26 15:05:28 +05'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री. श्रीकांत लोंढे, सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र आभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 


महाविद्यालय, चंद्रपूर (संस्था प्रमुखामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/(प्र. क्र. २६१/२०१७)/तांशि-१ 


eon G&G & 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर/अमरावती (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर/अमरावती (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षक) नागपूर, महाराष्ट्र -२. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/अमरावती. 

अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती तांशि -१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


